महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -०३ मे, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्तीवेतनावरील खर्चासाठी 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण 
₹१६५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी पासष्ट लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
Read प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ अर्थसंकल्पीय । प्रस्तावित 
उद्दिष्ट तरतूद वितरण 

(१) (२) (3) (४) 
१ | मागणी क्र.एक्स-१, 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 

(०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 

मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य), 

(२२३५ बी ९४२) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०.५३ १६५.०० 


२. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.११५/२०२१/व्यय-६, दि.२८.०४.२०२१ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०२१/ प्र.क्र.३३/का-१० 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५०३१७०७३१२३३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE. 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


10ec537946c37d5876e64ce525d082 
t= MANTRALAYA,MUMBA, 
184c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a 
(OMEN HILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 
‘A, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 

7:13:50 +05'30' 


serial 


(र.सि.जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


